सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी/सहायक अन्नधान्य 
वितरण अधिकारी/तांत्रिक अधिकारी,गट-ब या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दि.०१/०१/२०२० ची स्थिती दर्शविणारी 
तात्पुरती जेष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : ज्येष्ठता - २१२०/प्र.क्र.१६/ना.पु.१५, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २० जानेवारी, २०२०. 


वाचा : १) शासन परिपत्रक क्र. आस्थाप्र-१३१९/ प्र.क्र.२६७/ ना.पु.१५, दि. २३ डिसेंबर, २०१९. 
२) शासन शुद्धीपत्रक क्र. आस्थाप्र-१३१९/ प्र.क्र.२६७/ ना.पु.१५, दि. १४ जानेवारी,२०२०. 


प्रस्तावना : 

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिनस्त विभागीय कार्यालयातील पुरवठा संवर्गातील सहाय्यक 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी/सहाय्यक अन्नधान्य वितरण अधिकारी/तांत्रिक अधिकारी, गट-ब या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दिनांक ०१/०१/२०२० ची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती ज्येष्ठता सूची प्रसिध्द करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन परिपत्रक :- 

सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी/सहाय्यक अन्नधान्य वितरण अधिकारी/ तांत्रिक अधिकारी, गट-ब या 
संवर्गातील पदावरील अधिकाऱ्यांची दि.०१/०१/२०२० रोजीची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती ज्येष्ठतासूची सोबतच्या 
परिशिष्ट-अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
२. सदर ज्येष्ठता यादीबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांचे आक्षेप असल्यास, संबंधित अधिकाऱ्यांनी ते त्यांच्या आक्षेपाच्या 
समर्थनार्थ योग्य पुराव्यासह/प्रमाणपत्रासह विभागप्रमुखांमार्फत (विभागप्रमुखांनी त्यांच्या अभिप्रायांसह) शासनाकडे या 
परिपत्रकाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत सादर करावेत. उपरोक्त मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या हरकती/सूचना 
विचारात घेतल्या जाणार नाहीत. 
३. सर्व विभागीय आयुक्तांना विनंती करण्यात येते की, सदर तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूचीची प्रत संकेतस्थळावरून प्राप्त 
करून घ्यावी. आपल्या विभागातील सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना ज्येष्ठतासूचीची प्रत संकेतस्थळावरून उपलब्ध करून 
घेण्याबाबत कळवावे. 
४. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संकेतांक २०२००१२०१५०२१४४६०६ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Asmita Ravindra 


ati 
htra, ou=Food Civil Supply Consumer 


\epartment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
ae158692ef65b4486d9F1 ec9f35e5a368c85b29b6c95919fc2c7c0e59d 


Patil — 
(अस्मिता पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 

सोबत : परिशिष्ट-अ 
प्रत, 

१) सर्व विभागीय आयुक्त, 

२) सर्व उप आयुक्त (पुरवठा), 

३) मा. प्रधान सचिव, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय यांचे स्वीय्य सहाय्यक 

४) निवड नस्ती /ना.पु.१५ 


सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी / सहायक अन्नधान्य वितरण अधिकारी/तांत्रिक अधिकारी, गट-ब 
या संवर्गातील अधिका-यांची दि. १/१/२०२० रोजीची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 
परिशिष्ट अ 


नाव पदनाम जन्म दिनांक | अधिकारी | सहा.जि.पु.अधि/ सहा.जि.पु.अधि/सहा. अ.वि.अ/ तांत्रिक 
यांचा मुळ | सहा. अ.वि.आ/ अधिकारी पदावरील पदोन्नती 
तांत्रिक अधिकारी आदेश दिनांक 
पदावरील 
पदोन्नतीचा प्रवर्ग 
58 म्हा कडक काळा अतत वया री त ee ed 
श्री. सुधाकर तांत्रिक अधिकारी । ६/९/१९६८ | वि.जा.अ खुला २७/९/२०१६ 
र्व 
२ श्री. मनोहक तांत्रिक अधिकारी | १८/७/१९६७ | इ.मा.व. २७/९/२०१६ 
ee "| ४ | 1. 
३ | al. सुधाकर तांत्रिक अधिकारी | १/६/१९६३ | अ.जा. २९/१२/२०१६ 
Cie Eee 
.जा. 


४ श्री. रघुनाथ सहायक जिल्हा | १/१/१९६४ खुला १८/७/२०१७ 
| अनेर wet | gear | LE 
५ | st. शालिनी सहायक जिल्हा | 90/9/9890 | अ १८/७/२०१७ 


६ | श्री.विजय सहायक जिल्हा । ३१/१०/१९७२ । अ.जा. अ.जा. १२/०४/२०१८ पदोन्नती आदेश दि.१८/०७/२०१७ 
कृष्णराव सहारे | पुरवठा अधिकारी न्वये प्रत्यक्ष पदोन्नतीच्या पदावर 
वैयक्तिक कारणास्तव 
दि.१२/०४/२०१८ रोजी रुजू 
झाल्याने पदोन्नतीचा दिनांक 
१२/०४/२०१८ देण्यात आलेला 
आहे. 


